सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात महात्मा फुले कृषि 
विद्यापीठ, राहुरी या विद्यापीठास ३५-भांडवली मत्तेच्या 
निर्मीतीकरीता अनुदान या बाबीकरीता अनुदान वितरीत 
करण्याबाबत.... (कार्यक्रम खर्च) 


महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक : मफुवि-१४२२/प्र. क्र.२६२/७-ओ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, मंत्रालय विस्तार, मुंबई-४०० ०३२. 
दिनांक : ०८ फेब्रुवारी, २०२३. 


वाचा :- १)वित्त विभाग शासन परिपत्रक क्र.अर्थसं-२०२२/प्र.क्र.४३/अर्थ-३, दि.०४.०४.२०२२. 
२) कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१२१/७-अ, 
दि.२०.०७.२०२२. 
३)कृषि व पदुम विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुवि-१४२२/प्र.क्र.१६५/७-अे, 
दि.११.०१.२०२३. 
४) नियंत्रक,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी यांचे पत्र क्र.मफुकृवि/बांध/७१/२०२२, 
दि.१२.०७.२०२२. 
0)विद्यापीठ अभियंता,महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी याचे पत्र क्र.मफुकृवि/बांध/ 
७१/३९१३/२०२२, दि.०७.१०.२०२२. 
प्रस्तावना:- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता मागणी क्र. डी-३, ०१, पीक संवर्धन, १२०, इतर संस्थांना सहाय्य, 
(००0)(०६) महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) २४१५ ००७२, या ळेखाशीर्षांतर्गत ३५- 
भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता मूळ अर्थसंकल्पीय तरतूदीपैकी रु.४१२५.०० लाख 
निधी वितरीत करण्यास संदर्भ क्र.०२ व ०३ च्या शासन निर्णयांन्वये मान्यता देण्यात आली आहे. संदर्भ क्र.०४ व 
क्र.०५ नुसार शासनास प्राप्त प्रस्तावांच्या अनुषंगाने महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी अंतर्गत चाळू असलेल्या 
विविध कृषि महाविद्यालयाच्या बांधकामाकरीता निधी वितरीत करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय :- 
सन २०२२-२३ या आर्थिक वर्षाकरीता, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठाला सहायक अनुदान (कार्यक्रम) 


२४१५ ००७२, या लेखाशीर्षांतर्गत ३५-भांडवली मत्तेच्या निर्मितीकरिता अनुदान या बाबीकरीता मंजूर 


अर्थसंकल्पीय तरतुदीतून खालीलप्रमाणे एकूण रु.१३,७५,००,०००/- (अक्षरी रुपये तेरा कोटी पंचाहत्तर लाख 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र. क्र.२६२/७-ओ 


दर्डाविण्यात आला आहे. 


फक्त) एवढे अनुदान वितरीत करण्यास झासन मंजुरी देत आहे. याबाबतचा सविस्तर तपशिल पुढीलप्रमाणे 


(रु.लाखात) 
अ. SETS । योजना/योजनेंतर्गत येणारे महाविद्यालय =| प्रशासकीय ware |या शासन 
क्र उद्दीष्ट मान्यता आदेशा | मान्यता | निर्णयान्वये 
किंमत वितरीत 
(अनावर्ती) । करावयाचे 
अनुदान 
१ | मागणी क्र. डी- | कृषि महाविद्यालय, पुणे येथे सभागृहाचे | मफुवि-१४१८/ | १०८४.५८ । १२५.०० 
३, बांधकाम करणे. प्र.क्र.२७/७अ, 
२ | ०१ पिकसंवर्धन, | कृषि महाविद्यालय धुळे येथे सभागृहाचे | दि.३१.०१.२०१९ | ९०५.५६ | १००.०० 
१२० इतर  ।बांधकाम करणे. 
३ संस्थांना । कृषि महाविद्यालय, धुळे येथे पदवी ९२२.६४ | 900,00 
सहाय्य, विद्यार्थीनींकरीता वसतीगृहाचे बांधकाम 
(०००६) महात्मा | करणे. 
४ फुले कृषि । कृषि महाविद्यालय, पुणे येथे पदवी ९८३.२७ १००.०० 
विद्यापीठाला | विद्यार्थीनींकरीता वसतीगृहाचे बांधकाम 
सहायक करणे. 
4 अनुदान पुण्यश्लोक अहिल्यादेवी होळकर | क्र.मफुवि- ४१३९.९५ | २५०.०० 
(कार्यक्रम, । शासकीय कृषि महाविद्यालय, हळंगाव, | १४१६/ 
२४१५ ००७२, | ता.जामखेड, अहमदनगर येथील ' प्र.क्र१३७/८अे, 
३५-भांडवळी ।बांधकाम. दि.१३.०४.२०१७ 
& मत्तेच्या कृषि महाविद्यालय कोल्हापूर येथे । मफुवि-१४१८/ । ९६४.२१ | १००.०० 
निर्मितीकरिता | सभागृहाचे बांधकाम करणे. प्र.क्र.२७/७अ, 
अनुदान दि.३१.०१.२०१९ 
७ कृषि महाविद्यालय कोल्हापूर येथे पदवी ९८३.२७ | १००.०० 
विद्यार्थीनींकरीता वसतीगृहाचे बांधकाम 
करणे. 
टू मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथे पदवी ९२२.६३ | १००.०० 
विद्यार्थीनींकरीता वसतीगृहाचे बांधकाम 
करणे. 
९ मध्यवर्ती परिसर राहुरी येथे पदव्युत्तर ८६१.४८ | १००.०० 
विद्यार्थीनींकरीता वसतीगृहाचे बांधकाम 
करणे. 
१० mittee नाना पाटील अन्नतंत्रज्ञान | मफुवि-१४१९/ |। ६१५७.१३ | 300.00 
महाविद्यालय मौजे पेठ, जि.सांगली । प्र.क्र.०२/७अ, 
येथील प्रशासकीय इमारत व वसतीगृह | दि.२१.०६.२०१९ 
बांधकाम 
एकूण १३७५.०० 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र. क्र.२६२/७-ओ 


२ 


आहे. 


१ 


२ 


३ 


. सदर झासन निर्णयातील अनुदान हे खालील नमूद अटी व शतींच्या अधिन राहून वितरीत करण्यात येत 


) कृषि विद्यापीठांनी योजना आणि बाबनिहाय वितरीत केलेला निधी संबंधीत योजनेतील अनुज्ञेय 


बाबींसाठीच फक्‍त खर्च करावा. 


) वितरीत odor निधी कोणत्याही कारणास्तव अखर्चित / शिल्लक राहीला / राहणार असेळ तर सदर 


अखर्चित / शिल्लक निधी शासनाचे मान्यतेशिवाय इतर गटांसाठी / योजनांसाठी / बाबींसाठी परस्पर वर्ग 
करु नये किंवा खर्च करु नये. 


) ज्या योजनांतर्गत योजनांचा कालावधी संपलेला आहे, अज्ञा योजना संबंधित कालावधीनंतर शासनाची 


मान्यता मिळाल्याशिवाय योजनांतर्गत खर्चाने पुढे चाळू ठेऊ नयेत. 


४) महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषदेने, कृषि विद्यापीठांना मंजूर केलेले सहाय्यक अनुदान, अनुदान 


4 


& 


सुत्राप्रमाणे बरोबर आहे किंवा कसे, तसेच विहीत आदेश / कार्यपध्दतीनुसार खर्च करण्यात येत आहे 
किंवा कसे, याबाबत प्रत्येक आर्थिक वर्षाचा मुल्यमापन अहवाल शासनास संबंधित आर्थिक वर्ष समाप्त 
झाल्यापासून तीन महिन्यांच्या कालावधीत सादर करावा. तसेच, मागील आर्थिक वर्षाचा अखर्चित निधी 
किती आहे हे तात्काळ शासनास कळवावे. 


) कृषि विद्यापीठांना त्यांचे महसूली उत्पन्न वापरण्यास शासनाने मान्यता दिलेली आहे. याबाबत विद्यापीठाने 


विहीत आदेश आणि कार्यपध्दतीनुसार उचित कार्यवाही करावी. तसेच महसूली उत्पन्न वाढविण्याच्या 
योजना राबविण्याबाबत कार्यवाही करावी. 


) विद्यापीठांना मंजूर करण्यात आलेले अनुदान महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ अधिनियम १९८३, महाराष्ट्र कृषि 


विद्यापीठ परिनियम १९९०, आणि महाराष्ट्र कृषि विद्यापीठ लेखा संहिता १९२९१ मधील तरतूदीप्रमाणे 
आणि प्रचलित शासन आदेश व विहित कार्यपध्दतीनुसार सक्षम अधिका-यांची प्रशासकीय व वित्तीय 
मान्यता घेतल्यानंतर विहीत मर्यादेत खर्च करण्यात यावे. केवळ अर्थसंकल्पीय तरतूद आहे किंवा अनुदान 
वितरीत केले आहे म्हणून खर्च करु नये. 

विद्यापीठाच्या नियंत्रक आणि इतर संबंधित सक्षम प्राधिका-यांनी उपरोक्‍त अटी व शा्तींचे काटेकोरपणे 


अनुपालन करावे. 


3: 


या प्रित्यर्थचा खर्च सन 2022-23 च्या अंदाजपत्रकात नमूद केलेल्या लेखाशीर्षाखाली मंजूर केलेल्या 


तरतूदीतून मासिक निधी विवरणपत्राच्या मर्यादेत भागवावा व त्याच लेखाशिर्षाखाली खर्ची टाकण्यात यावा. 


8. 


उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी या आहरण व संवितरण अधिकारी यांनी संबंधित उपक्षीर्षांतर्गत 


मंजूर केलेले अनुदान शासन निर्णय, कृषि व पदुम विभाग, क्रमांक:ओजीयु-१०७२/१८४७१/व्ही, 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः मफुवि-१४२२/प्र. क्र.२६२/७-ओ 
दि.२७/०९/१९७२ आणि झासन निर्णय, क्रमांक: कृषिवि- २००३/सीआर-३५/२०-अ, दि. २५/४/२००३ मध्ये नमूद 


केल्याप्रमाणे कृषि विद्यापीठांचे संबंधित नियंत्रक यांना अदा करण्याबाबत आवश्‍यक कार्यवाही करावी. 


५. सदर आदेश महाराष्ट्र अर्थसंकल्प नियम पुस्तिका (भाग-१) १९७७ अन्वये प्रशासकीय विभागांना प्रदान 
केलेल्या अधिकारानुसार तसेच नियोजन विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.१०/का.१४३१, दि.१६.०१.२०२३ व 
वित्त विभागाच्या अनौपचारिक संदर्भ क्र.३४/२०२३/व्यय-१, दि.३१.०१.२०२३ नुसार देण्यात आलेल्या 


मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहेत. 


६. सदर area निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करुन देण्यात आला असून त्याचा संगणक सांकेतांक क्रमांक २०२३०२०८१८१२४५६६०१ असा आहे. हा आदेश 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने 


UMESH NARAYAN 
CHANDIWADE 


(उमेड़ा चांदिवडे) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन. 
प्रति, 
१. मा.मंत्री (कृषि) यांचे खाजगी सचिव, Fare, Aas, 
२. प्रधान सचिव, कृषि व पदुम विभाग यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई, 
३. महासंचालक, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
४. कुलगुरु / कुलसचिव / नियंत्रक, महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ, राहुरी, 
५. वित्तीय सल्लागार, महाराष्ट्र कृषि शिक्षण व संशोधन परिषद, पुणे, 
६. उपविभागीय कृषि अधिकारी, राहुरी, 
७. महालेखापाल, महाराष्ट्र १/ २ (लेखापरिक्षा / लेखा व अनुज्ञेयता), मुंबई / नागपूर, 
८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, अहमदनगर / उपकोषागार अधिकारी, राहुरी, जिल्हा अहमदनगर, 
९. अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई / निवासी लेखापरिक्षा अधिकारी, मुंबई 
१०.मुख्य लेखा परिक्षक, स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई 
११.उप मुख्य लेखा परिक्षक (वरिष्ठ) स्थानिक निधी लेखा, कोकण भवन, नवी मुंबई, 
१२.कक्ष अधिकारी, वित्त विभाग (व्यय-१ / अर्थसंकल्प - १३), मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२, 
१३.कक्ष अधिकारी, नियोजन विभाग (१४३१), मंत्रालय, मुंबई - ४०० ०३२, 
१४. कक्ष अधिकारी, कार्यासन ६ओ/२अे, कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 
१५.कार्यासन ७-अ (निवडनस्ती), कृषि व पदुम विभाग, मंत्रालय, मुंबई - Yoo ०३२. 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


